राज्यस्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबींरांचे आयोजन 
निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो ३६२२/ प्र.क्र १०२/ क्रीयुसे २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा:- 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. शिक्रीपी/तरतुद/निवि/ 

२०२२-२३/का-१३/२८९. दि. २९.६.२०२२ 
प्रस्तावना:- 

मागणी क्र. ई-३ लेखाशिर्ष क्रमांक २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (०९) 
१६ राज्यस्तरावर क्रोडा प्रशिक्षण शिबींरांचे आयोजन ( कार्यक्रम) (२२०४ ५६२६ ) ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली रु. २००.०० लक्ष इतक्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 
रक्‍कम रू. १२०.०० लक्ष (अक्षरी रूपये एक कोटी वीस लक्ष war) इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. ई-३ लेखाशिर्ष क्रमांक २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, 
(०९) १६ राज्यस्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबींरांचे आयोजन ( कार्यक्रम) (२२०४ ५६२६ ) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली रक्‍कम रु. २००.०० लक्ष इतक्या ळेखाशिर्षाखाली 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून रक्‍कम रू. १२०.०० लक्ष (अक्षरी रूपये एक कोटी वीस लक्ष 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्र. ई-३ लेखाशिर्ष क्रमांक २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (०९) १६), राज्यस्तरावर क्रीडा प्रशिक्षण शिबींरांचे आयोजन (कार्यक्रम) २२०४- 
५६२६ -३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


|. उपरोक्‍त निधी आवऱ्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ 
नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो ३६२२/ प्र.क्र १०२/ क्रीयुसे २ 


ii. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेशा/ 
नियम/शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
यासाठी उपसंचालक/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे तसेच संबधित विभागीय 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा व संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

४. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक, अ.क्र.५, 
नियम क्रमांक ३९ नुसार प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक STANT. क्र.७९१/२०२२/ व्यय -५ दि. ०८.०८.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०९०८१५२३५७११२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUNIL SURYAKANT ay <OVERNWENT oF MAHARASTEA SCHOOL 


5.4.20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d50637950208 
576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=Maharasht 


HANJE गण 02 casa 
(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७ मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
८) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो ३६२२/ प्र.क्र १०२/ क्रीयुसे २ 


8) 


20 0: .<0 20 0 20. 20 -.0 
SM Lf ०८ wn oo oO 
> >> >> <:- << > << > >. 4. 


—-O 
vo 


प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


